बॉटनिकल गार्डन, विसापूर, जि. चंद्रपूर चे “श्रद्धेय 
श्री अटल बिहारी वाजपेयी वनस्पती उद्यान, 
विसापूर, जि.चंद्रपूर” (SHRADHEY SHRI ATAL 
BIHARI VAJPAYEE BOTANICAL GARDEN, 
VISAPUR, DIST. CHANDRAPUR) असे 
नामकरण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१५८/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० ऑक्टोबर, २०२२ 
वाचा :- 


महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन पत्र क्र.बैठक-२०२२/प्र.क्र.१४२/फ-९, 
दिनांक २७.०९.२०२२ 


शासन निर्णय :- 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) चंद्रपूर यांचे अखत्यारीतील बॉटनिकल गार्डन, विसापूर, जि. चंद्रपूर चे 
“श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी वनस्पती उद्यान, विसापूर, जि.चंद्रपूर” (SHRADHEY SHRI ATAL 
BIHARI VAJPAYEE BOTANICAL GARDEN, VISAPUR, DIST. CHANDRAPUR) असे नामकरण 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. याअनुषंगाने आवऱ्यक ती पुढील कार्यवाही मुख्य वनसंरक्षक 
(प्रा) चंद्रपूर यांनी करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२०१७३२४०५६१९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PINGALE BHANUDAS NARAYAN 


P | N G A L E B H A N U D A S नि CIN GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ea : 
NARAYAN | eros tia 
(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


Wd :- 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री सर्व यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१५८/फ-९ 


८. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर. 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) चंद्रपूर. 

१२. उपवनसंरक्षक (प्रा.), मध्य चांदा, चंद्रपूर. 

१३. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


